Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 -17 
Published on 7th May 2015 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक १४] गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ३०-मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ [ पृष्ठे ३२ , किंमत : रुपये १० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही 


नाही. 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . -( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१-३२ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ५११ . 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), यांजकडून 
भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक मं . अ/(पू )पं . कृ . वि / कावि- ३५९ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम -३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११ - २०१४ -प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
अ - एक -१ ( १५२० ) . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०-मे ६ , २०१५/ वैशाख १० - १६, शके १९३७ 


आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी 
हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असले तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम- ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
___ तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट -कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप - नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्र . कक्ष- ८ 
अका- १- भूसं - कावि- ४५८ - २०१५, दिनांक १५-०४- २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखलील जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी . 
शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( पू ) ( पं . कृ . वि .), जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 

अनुसूची -एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
(२) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- ४७ - २०१२ - १३ 
गांव-कार्ली, तालुका- मुर्तिजापूर , जिल्हा -अकोला 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा 

गट क्रमांक 
(३ ) ( १ ) ( २ ) 
हे . आर 


(१) 


( ३ ) 
हे . आर 


० 


مابر 


० 


२०७/ १ 
२०८ / १ 
२११ 
२१३ 


سه 


Sou 


० 


ه 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० -मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 
( ३) ( १) 
हे . आर 


(२ ) 


( ३) 
हे . आर 


० 


० 


* 


४/ २ 
४/ ३ 


० 


० 


४/ ४ 


० 


० 


५/ १ 


० 


० 


9012 


५ / २ 


० 


० 


२१४ 
२३० / १ 
२३० / २ 
२३१ 
२३२ 
२३३ 
८ पैकी 
८ पैकी 
८ पैकी 
९ पैकी 


० 


० 


२०० 
२०३ 
२०४ 


० 


- 


० 


० 


२०५ 


० 


० 


० 


० 


२०६ 
२०७/ १ 


- 


एकूण . . ११ ९४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना, ता . मुर्तिजापूर, जि . अकोला . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन - मौजे वाई गांवाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे. 


प्रक 


समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे ५.०५७ द . ल . घ . मी . पाणी साठा निर्माण होणर असून त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा 
लाभ मिळणार आहे. त्यामळे रोजगार निर्मिती होणार असन शेतक - यांचा आर्थिकस्तर उंचावणार आहे. तसेच सदर प्रकल्पामळे सरासरी २४२ 
हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - मौजे - कार्ली गावाची कोणत्याही प्रकारची लोकसंख्या विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची - चार 


( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण क्र . ३८, दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम –निरंक 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 


शासक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू ) पं . कृ . वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांचे कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०- मे ६ , २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१२ . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक मं . अ/( पू )पं . कृ . वि / कावि - ३७३ - २०१५ : 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम- ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी 
हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम (१ ) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्येदिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असले तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्र . कक्ष- ८ 
अका -१ - भूसं - कावि - ४५८ - २०१५, दिनांक १५ -०४- २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखलील जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी . 
शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन ( पू ) पं . कृ . वि .), जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३० -मे ६ , २०१५ / वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०- ४७- २०१२- १३. 

गांव- लोहारा , तालुका- बाळापूर , जिल्हा- अकोला 
अनुक्रमांक 

भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


० 


نه 
برد 


० 


ocww. 


० 


१३४ 
१३४ 


० 


एकूण . . 


१५३ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - कवठा बॅरेज ( संग्राहक) प्रकल्प, ता . बाळापूर, जि . अकोला 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन - आकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील मौजे- कवठा , ता . बाळापूर या गांवाजवळ मन नदीवर या कवठा बॅरेज 
( संग्राहक ) प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे . या धरणाची लांबी २६०० मीटर इतकी असून उंची १७.२०५ मी . इतकी आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ - धरणाची एकूण साठवण क्षमता ९.०३० द . ल . घ . मी . आहे . सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही 
योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १७२२ हेक्टर आहे . या योजनेमुळे बाळापूर तालुक्यातील तीव व शेगांव तालुक्यातील एका 
गावास सिंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या प्रकल्पातील १.३१४ द . ल . घ . मी . पाणी पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता आरक्षित 
करण्यात आले आहे त्यामुळेपिण्याच्या पाण्याचा कायम स्वरूपी प्रश्न सुटणार आहे . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची -तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - मौजे- लोहारा गावाची कोणत्याही प्रकारची लोकसंख्या विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. 

अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम -निरंक 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू) पं . कृ. वि.,जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांचे कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 
अ-एक -२ (१५२०). 


शास 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०- मे ६ , २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१३ . 


भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक मं . अ-( पू)पं . कृ . वि - कावि -३७८ -२०१५. 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम -३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४-प्र . क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड अ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी 
हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतूदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्येदिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). बाधीत व्यक्तिंचे विस्थापन होणार नाही. 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. ( नियुक्त करणे आवश्यक असले तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट -कलम - ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या 
भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट-कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप -नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत 
करण्यात येत आहे . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्र . कक्ष- ८ 
अका- १ - भूसं- कावि - ४५८ - २०१५, दिनांक १५- ०४ - २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखलील जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी श्री . एम . डी . 
शेगांवकर, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (पू) पं . कृ. वि .), जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० -मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक - ७- ४७- २०१२ -१३ 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


गांव- कारंजा (रमजानपूर ), तालुका-बाळापूर , जिल्हा- अकोला 
भूमापन किंवा 

अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 
(३ ) 

( २ ) 
हे . आर 


हे . आर 


W 


५०७ 


३४ 
२२२ 


० ८२ 
० ४० 


४ ४५ 
१ २२ 


oc 


५०८ 


एकूण : 


६ ८९ 


प्रकल्पक 


। । रम 


1पल्याच 


या 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - नया अंदुरा ( कारंजा रमजानपूर ) संग्राहक ल. पा . योजना, ता . बाळापूर , जि . अकोला 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन - मौजे - कारंजा रमजानपुर गांवा जवळ २१३० मिटर लांबी मातीचे धरणाचे बांधकाम प्रस्तावित आहे . या प्रकल्पाच्या 
बुडीत क्षेत्रासाठी जमिनींचे संपादन प्रस्तावित . 

समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे १०.९२ द. ल. घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे बाळापूर तालुक्यातील-६ गावातील 
१७९० हेक्टर जमिनीला सिंचनास लाभ मिळणार आहे या प्रकल्पामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक - यांचे आर्थिक जिवनमान उंचावणार आहे . 
तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी २९७. २२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे. 
( आर्थिक, रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - मौजे - कारंजा रमजानपूर गांवठाण बाधीत होत नसून संबंधीत विस्थापितांचे 
पर्यायी पुनर्वसनाची आवश्यकता नाही. 

अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचेपदनाम - निरंक 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू) पं. कृ. वि.,जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांचे कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 
दिनांक १७ एप्रिल , २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३० -मे ६, २०१५/ वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक मं . अ/( पू )पं . कृ .वि / कावि- ३८३- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम- ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ). 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या · अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या · अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असले तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट कलम - ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांचेकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्र . कक्ष-८ 
अका-१- भूसं - कावि- ४५८- २०१५ , दिनांक १५- ०४- २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
श्री . एम . डी . शेगांवकर, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (पू), पं . कृ . वि .) जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३० -मे ६ , २०१५ / वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १० - ४७- २०१२- १३, गांव - वाई ( माना), तालुका- मुर्तिजापूर जिल्हा- अकोला 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

(२ ) 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 
( २) 


(३) 
हे . आर 


( १) 


( ३ ) 


२१८ 


१९३ पैकी 
१९३ पैकी 


tic 
oo 


o 


२१९ 


- 


- 


१९४ 


० 


२२० 
२२१ 


० 


१९६ पैकी 
१९६ पैकी 


० 


१९७ 


२२२ 
२२३ पैकी 
२२४ 


० 


9 


१९९ पैकी 
१९९ पैकी 


- 


२२५ 


२०० 


-- 


० 


- 


० 


- 


० 


२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२९ 
२३० 
२३१ 
२३२ पैकी 
२३२ पैकी 


- 


० 


० 


० 


० 


२०७ 
२०८ 
२०९ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ पैकी 
२१६ पैकी 
२१७ 
२१७ 
२१७ 


- 


२३३ 


० 


- 


० 


० 


० 


२३४ 
२३५ पैकी 
२३६ पैकी 
२३६ पैकी 
२३६ पैकी 
२३७ 


० 


० 


० 


। 


एकूण : 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना, ता . मुर्तिजापूर जि . अकोला 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन - मौजे- वाई गांवाजवळ ३७५० मिटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे . 


सम 


समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे ५. ०५७ द. ल. घ. मी . पाणी साठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे रोजगार निर्मीती होणार असून शेतक- यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी 
२४२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे. 

( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
अ - एक - ३ ( १५२० ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०- मे ६ , २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९३७ 


अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - मौजे- वाई ( माना ) गांवाची कोणत्याही प्रकारची लोकसंख्या विस्थापीत होत नाही. 

अनुसूची - चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन 
यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 

__ अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( ई) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचेपदनाम -निरंक 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू), पं . कृ. वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयामध्ये निरिक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ५१५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक मं . अ/(पू)पं . कृ . वि / कावि -३८८ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम -३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या ‘ अनुसूची 
तीन मध्येदिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) - बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असले तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०- मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ 


११ 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम - ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्र . कक्ष- ८ 
अका -१- भूसं - कावि - ४५८ -२०१५ दिनांक १५-०४- २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
श्री . एम . डी . शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू), (पं . कृ. वि .) जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९ -४७- २०१२ -२०१३ , गांव - कवठा , तालुका-बाळापूर, जिल्हा- अकोला 
भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 
___ (२ ) 

(२ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


(३ ) 


__ ( १) 


के 


०८१ 


ॐ 


० 


० 


Mcc0-0 


० 


०६० 


० 


०६० 


० 


एकूण : 


० 


अनुसूची - दोन 


प्रकर 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - कवठा बॅरेज ( संग्राहक ) प्रकल्प, ता . बाळापूर , जि . अकोला 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन - अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील मौजे- कवठा , ता . बाळापूर या गावाजवळ मन नदीवर या कवठा बॅरेज 
( संग्राहक ) प्रकल्पाचे काम प्रगतीपथावर आहे . या धरणाची लांबी २६०० मी . इतकी असून उंची १७. २०५ मी . इतकी आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०-मे ६ , २०१५ / वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


समाजाला मिळणारे लाभ - धरणाची एकूण साठवण क्षमता ९ . ०३० द . ल . घ . मी . आहे. सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करण्याच्यादृष्टिने ही 
योजना अत्यंत उपयुक्त आहे. प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १७२२ हेक्टर आहे . या योजनेमुळे बाळापूर तालुक्यातील तीव व शेगांव तालुक्यातील एका 
गावास सिंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या प्रकल्पातील १. ३१४ द . ल. घ. मी . पाणी पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता आरक्षित करण्यात 
आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायमस्वरुपी प्रश्न सुटणार आहे . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - मौजे - कवठा गावाची कोणत्याही प्रकारची लोकसंख्या विस्थापीत होत नाही . 

अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
___ ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व 
तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 


अनुसूची-- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम -निरंक 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) ( पू), पं . कृ. वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयामध्ये निरिक्षण 
करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ५१६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक मं . अ/(पू)पं . कृ. वि / कावि - ३९३-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम - ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 
___ आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या · अनुसूची 
तीन मध्येदिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणामनिर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या · अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या · अनुसूची पाच मध्येदिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०- मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ 


१३ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम- ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे आदेश क्र . कक्ष- ८ 
अका -१- भूसं - कावि - ४५८ -२०१५ दिनांक १५-०४- २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
श्री . एम . डी . शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन (पू), (पं . कृ. वि .) जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४-४७- २०१२ -२०१३, गांव - जामठी, तालुका-मुर्तिजापूर , जिल्हा- अकोला 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

गट क्रमांक 
( २) 

(३) ( १) (२) 
हे . आर 


( ३ ) 


toci 


० 


४७१ 


० 


O 


० 


o 


४७२ 
४७४ 


० 


० 


० 


४०७ 


० 


० 


० 


४७६ / १ 
४७६ / २ 
४७६ / ३ 
४७६/ ४ 
४७६ / ५ 
४७७ 
४७८ 
४८० 
४८१ 
४८२ 
४८५ 


४०८ 
४०९ 


० 


० 


० 


४११ 


० 


- 


० 


- 


४ 


० 


० 


५६३ 
५५७ 
५५८ / १ 
५५८ / २ 
५५८ / ३ 
५५८ / ४ 
५५८ / ५ 


Y 


४८६ 


० 


Y 


० 


Y 


४८७ 
४७९ 


० 


| 


एकूण : 


३४ २९ 


अ - एक - ४ ( १५२० ). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०- मे ६ , २०१५/ वैशाख १०-१६, शके १९३७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन - मौजे वाई गावाजवळ ३ ,७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे . 


समाजा 


1A 


समाजाला मिळणारे लाभ -या प्रकल्पामुळे ५.०५७ द.ल.घ.मी. पाणी साठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला सिंचनाचा 
लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक - यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे . तसेच सदर प्रकल्पामुळे सरासरी 


२४२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


अनुसूची- तीन 


बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - मौजे - जामठी गावाची कोणत्याही प्रकारची लोकसंख्या विस्थापीत होत नाही . 


अनुसूची- चार 


( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व 
तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता 


उरलेली नाही . 


अनुसूची- पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचे पदनाम - निरंक 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक 


बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू), पं . कृ . वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयामध्ये निरीक्षण 


करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०-मे ६ , २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ 


१५ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१७. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक मं . अ.-( पू)पं . कृ. वि - कावि - ३९८ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम -३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४ -प्र .क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) 
मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होणार 
नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे आदेश 
क्र . कक्ष-८ अका-१- भूसं -कावि -४५८ - २०१५ , दिनांक १५ -४- २०१५, नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 


डण्य 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०-मे ६ , २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ 


श्री . एम . डी . शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( पू ) ( पं. कृ . वि ), जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३-४७- २०१२-२०१३, गाव उनखेड , तालुका मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला 


अ . क्र भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र अ .क्र 

गट क्रमांक 


भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


(१) 


(२) 


(३) 


(१) 


(२) 


(३ ) 


हे . आर 


हे . आर 


० ७६ 


११३ पैकी 
११३ पैकी 
११८ पैकी 
१२३ पैकी 


० ९७ 
० ७१ 
३ २४ 


१२ 
१३ 
१४ 


- 


१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 

१५४ पैकी 
१५४ - अ पैकी 
__ १५५ पैकी 

१५७ 


१२३ पैकी 


० 


४ 


० 


soowooooo 


० 


१२३ पैकी 
१२३ पैकी 
१२३ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 


० 


१५८ 


० 


१५९ 


० 


एकूण . . 


१९ २४ 


नाच्न 


रुपाबाब 


रण 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना , ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन मौजे वाई गावाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे ५.०५७ द. ल . घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक - यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे . तसेच सदर 
प्रकल्पामुळे सरासरी २४२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे — मौजे उनखेड गावाची कोणत्याही प्रकारची लोकसंख्या विस्थापित होत 


नाही . 


अनुसूची-चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र , असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू 
करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ 


१७ 


___ अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम — निरंक 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 

टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू) पं .कृ .वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१८ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


•ण्याचा 


क्रमांक मं . अ.-( पू)पं . कृ . वि - कावि- ४०३- २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम -३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४-प्र.क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ ) 
मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 


येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमद करावीत ) : 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


अ- एक -५ ( १५२० ) 


૧૮ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३०- मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६, शके १९३७ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाण्णे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला यांनी त्यांचे आदेश 
क्र . कक्ष-८ अका-१- भूसं - कावि-४५८ - २०१५, दिनांक १५-४- २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
श्री . एम . डी . शेगांवकर, उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन ( पू) पं.कृ .वि., जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८ -४७-२०१२- २०१३ , गाव हमीदपूर , तालुका मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला . 


अ . क्र 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( ३ ) 
हे . आर 


0 


० 


- 


० 


u 


० 


c 


० 


& 


० 


M 


० 


6 


० 


एकूण . . ४ ०७ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


समाजाला 


प्रकल्पाचे नाव - वाई संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना, ता . मुर्तिजापूर , जि . अकोला . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन — मौजे वाई गावाजवळ ३७५० मीटर लांबीचे मातीचे धरण बांधण्याचे काम प्रस्तावित आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे ५. ०५७ द. ल. घ.मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असून त्याद्वारे १०३६ हेक्टर जमिनीला 
सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे रोजगार निर्मिती होणार असून शेतक- यांचा आर्थिक स्तर उंचावणार आहे . तसेच सदर 
प्रकल्पामुळे सरासरी २४२ हेक्टर जलक्षेत्रावर मत्स्यव्यवसाय निर्माण होणार आहे . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे — मौजे हमीदपूर गावाची कोणत्याही प्रकारची लोकसंख्या विस्थापित होत 


नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३० -मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


१९ 


अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र , असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी 
लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-यांचे पदनाम -निरंक 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता — निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 

टीप . - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू ) पं . कृ . वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५१९ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक मं . अ.-( पू)पं . कृ. वि - कावि -४०८ - २०१५. 


व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३०) याच्या कलम -३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसुचना, महसूल व वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४ -प्र .क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ ) 
मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) बाधित व्यक्तींचे विस्थापन होणार 
नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असले तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० - मे ६ , २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम (४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी यांना विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला यांनी त्यांचे आदेश 
क्र . कक्ष -८ अका -१- भूसं - कावि -४५८ -२०१५, दिनांक १५-४-२०१५ नुसार उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी 
श्री . एम . डी . शेगांवकर , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( पू) पं .कृ .वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला यांना प्राधिकृत केले आहे . 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- ४७ - २०१४- २०१५ , गाव रेडवा , तालुका बार्शिटाकळी, जिल्हा अकोला . 


अ . क्र 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( ३ ) 


हे . आर 


२६४ 


०३६ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - दगडपारवा लघु पाटबंधारे योजना , ता . बार्शिटाकळी, जि . अकोला 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन - अकोला जिल्ह्यातील विद्रुपा नदीवर दगडपारवा या गावाजवळ लघु पाटबंधारे योजना कार्यान्वीत आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पामुळे २१ .६० द. ल. घ. मी . पाणीसाठा निर्माण होणार असुन , धरणातून ११. ४१ द .ल . घ. मी . 
पाणीसाठा अकोला शहरातील पूर नियंत्रणासाठी व १० . १९ द . ल . घ . मी . पाणीसाठा १०९६ हेक्टर सिंचनासाठी प्रस्तावित आहे . यामुळे रोजगार 
निर्मिती होणार असून शेतक - यांचा आर्थिकस्तर उंचावणार आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे सदर प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र, असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी 
लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३०-मे ६, २०१५/ वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम – निरंक 
ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता – निरंक 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील – निरंक 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती केली नाही . 

टीप . – उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू) पं . कृ . वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयामध्ये 
निरिक्षण करता येईल . 


एम . डी . शेगांवकर , 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन ( पू), पं. कृ . वि ., 


अकोला : 


दिनांक १८ एप्रिल २०१५ . 


अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५२० . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक उविअ- भूसं -एलक्यू-४७-१ ते १४ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्र . संकीर्ण ११ - २०१४ 
प्र. क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले 
आहे ) : 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजीक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची, कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 
अ- एक - ६ ( १५२० ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३०- मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६, शके १९३७ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका-यांचेकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहेत . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोट यास पदनिर्देशीत केले आहे . 


अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


प्रकरणाचा तपशील 


सर्वे नं ./ 
गट नं . 


अंदाजित क्षेत्र 
संयुक्त मोजणी नुसार 


सर्व्हे नं ./ 
गट नं . 
( १ ) 


अंदाजित क्षेत्र 
संयुक्त मोजणी नुसार 

( २ ) 
हे . आर 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


४११ 


० 


୫୫୨ 


० 


० 


० 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - १६/ २०१२ 
१३, मौ . वडाळी देशमुख, ता . अकोट , जि . अकोला , 
मौजा वडाळी देशमुख मुख्य कालव्याच्या 
बांधकामाकरीता . 


० 


४३९ 
४३८ 
४३६ 
४३५ 


० 


४१२ 
४९३ 
४९२ 
४९१ 
४८८ 
४८७ 


० 


० 


० 


० 


४१४ 


० 


० 


४१४ 


० 


४८६ 


० 


४१४ 


० 


० 


० 


४८० 
४७९ 


४१४ 
४१५ 


० 


० 


१८५ 


० 


२३० 


० 


२२९ 


० 


० 


१८६ 
१९० 
१९५ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - १७/ २०१२ 
१३ , मौ . चंडीकापूर , ता . अकोट , जि . अकोला, 
मौजा चंडीकापूर मुख्य कालव्याच्या 
बांधकामाकरीता. 


० 


२२९ 


० 


२२८ 


० 


१८९ 


० 


० 


२४६ 


० 


० 


० 


० 


२४५ 
२३१ 
२३२ 


० 


२१९ 


० 


० 


० 


२१ 


० 


०४० 


५६३ 
५६४ 


० 


६२८ 
६२८ 
६२९ 


० २० 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - १८ / २०१२ 
१३ , मौ . वडाळी देशमुख, ता . अकोट, जि . अकोला , 
मौजा वडाळी देशमुख पुच्छ कालव्याकरीता. 


५६५ 


० 


० १३ 


० 


५५७ 


० 


५५७ 


५६६ 
५६७ 
५६८ 
५७५ 


१०७ 
१०८ 
० ३२ 
० ८१ 


० 


५५७ 
५५३ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३० -मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


२३ 


अनुसूची एक - चालू 


( २ ) 


हे . आर 


हे . आर 


५७५ 


० 


० 


५३५ 
५३६ 


५७६ 


० 


० 


५७६ 
५६९ 
५६९ 


० 


५३८ 
५३९ 
५३९ 


० 


० 


० 


५६९ 


० 


० 


५४० 
५४० 


१५८ 


० 


५४० 


० 


५७१ 
५७२ 
५७३ 
६०२ 


० 


० 


० 


० 


६०२ 


० 


५४० 
५४० 
५४० 
५५६ 
५५६ 


० 


० 


० 


६०२ 
५७४ 
५७४ 


० 


० 


० 


५५५ 


० 


५७४ 


० 


० 


० 


६०१ 
६२८ 


५५५ 
५५५ 
५५४ 


० 


० 


० ०४ 


१३५ 


० १६ 


१३२ 


० ०५ _ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - २१/ २०१२ 
१३ , मौ . ताजनापूर , ता . अकोट , जि . अकोला 
मुख्य धरणाच्या बांधकामाकरीता . 


१३३ 


१३६ 


० ११ 
० ०६ 


० १९ 
० १७ 


१३४ 


१३७ 


० 


० 


४४० 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - २२/ २०१२ 
१३, मौ . वडगाव मेंढे, ता . अकोट , जि . अकोला , 
मौ . वडगाव मेंढे मुख्य धरणाच्या 
बांधकामाकरीता . 


० 


० 


१७७ 


० ०४ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू- २४/ २०१२ 
१३ , मौ . मंचनपूर , ता . अकोट , जि . अकोला , 
मौ . मंचनपूर मुख्य कालव्याकरीता . 


२२७ 


० 


२४७ 


० 


२२६ 


० 


० 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - २५/ २०१२ 
१३, मौ . चंडीकापूर , ता . अकोट , जि . अकोला , 
मौजा चंडीकापूर , मुख्य धरणाच्या 
बांधकामाकरीता . 


२३० 


२४६ 
२४८ 
२४९ 


० 


० 


२२५ 


० 


० 


२२४ 


० 


० 


२५० 
३०४ 


० 


० 


० 


० 


३०५ 
२९९ 


० 


० 


० 


० 


२९८ 
२९७ 


२६१ 


० 


० १६ 
० ३१ 


० 


२९६ 


१८९ 


० 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३०- मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६, शके १९३७ 


अनुसूची एक -चालू 


हे . आर 


हे . आर 


५१२ 


५१२ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - २६/ २०१२ 
१३, मौ . वडाळी देशमुख , ता . अकोट , जि . अकोला , 
वडाळी देशमुख मुख्य कालव्याकरीता . 


५१२ 


५०७ 


० ८१ 


२०२ 


५०८ 
५०९ 
५१० 


५१० 
५११ 
५११ 
५१५ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - २७/ २०१२ 
१३ , मौ . वडाळी देशमुख , ता . अकोट , 
जि . अकोला , मौजा वडाळी देशमुख मुख्य 
कालव्याकरीता . 


० ८३ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - शहापूर बृहत ल . पा . योजना अंतर्गत सिंचन प्रकल्प . 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन - अकोला जिल्ह्यातील खारपाण पटट्यातील मौजे पणज , ता . अकोट या गावाजवळून वाहणा- या स्थानिक 
नाल्यावर शहापूर ( बृहत ) योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहेत . या धरणाची लांबी ५५१० मी . एवढी असून उंची १७.१३ मी . आहे . 

समाजाला मिळणारे लाभ 
धरणाची एकूण साठवण क्षमता ७. ७९० द. ल . घ . मी . आहे . सिंचनाचे सोई उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त 
आहे . प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १३७३ हे . आहे . या योजनेमुळे अकोट तालुक्यातील या एकूण ०८ ( आठ ) गावांना कालव्याद्वारे सिंचनाचा 
फायदा होणार आहे तसेच या प्रकल्पातील ० .८८ द . ल . घ. मी . पाणी पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरीता आरक्षित करण्यात आले आहे, 
त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायमस्वरुपी प्रश्न सुटणार आहे . धरण पूर्ण झाल्यानंतर खाजगी व्यवसाय उदा . मत्स्यव्यवसाय व इतर 
अनुषंगीक व्यवसाय सुरू होण्यास मदत होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे सदर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधीत होत नाही . 

अनुसूची - चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन 
प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणा पासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा 
सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची - पाच 
विस्तापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२१ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उविअ- भुसं - एल . क्यु ४७- १ ते १४ - २०१४ - १५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम -३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ -२०१४-प्र.क्र . 
७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३० -मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे) ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये ८४ खेडी ग्रामीण व पाणीपुरवठा 
योजना प्रकल्पांना उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या 
प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका- याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे त्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , अकोट यास पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
प्रादेशिक ८४ खेडी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना प्रकल्प सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

गांव मौजे खानापूर , त्र्यंबकपूर , ता . आकोट , जि . अकोला 
अ . क्र . सर्व्हे नं / अंदाजित क्षेत्र 

गाव व प्रकरणाचा तपशील 
___ गट नं संयुक्त मोजणी नुसार 
(१) (२) ___ (३ ) 

(४ ) 
हे . आर 
१२८ ० २० प्रादेशिक ८४ खेडी ग्रामीण पाणीपुरवठा 

योजना खानापूर त्रंबकपुर , भूसंपादन 
प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - ४७- २० - २०१२- १३ . 


अ- एक - ७ ( १५२० ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३०- मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६, शके १९३७ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव -प्रादेशिक ८४ खेडी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना प्रकल्प सार्वजनिक प्रयोजनासाठी . 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन – प्रादेशिक ८४ खेडी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना प्रकल्प सार्वजनिक . 

समाजाला मिळणारे लाभ प्रादेशिक ८४ खेडी ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना प्रकल्प ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या सोयीसाठी 
आवश्यक आहे. 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे -विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 

अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश – महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये प्रकल्पांना 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित 
करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची - पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती - निरंक . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ५२२ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक उविअ- भुसं- एल . क्यु ४७- १ ते १४ - २०१४ - १५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे.) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र .क्र . 
७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनूसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ); 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३० -मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


२७ 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट कलम - ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे) यांच्या नियम १० च्या उप -नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व 
पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोट यास पदनिर्देशीत केले आहे . 


अ.क्र . 


(१) 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
गांव -मौजे पोपटखेड रुधाडी ( खटकाळी ), ता . आकोट जि . अकोला 
सर्व्हे नं . संयुक्त मोजणीनुसार गाव व प्रकरणाचा तपशील 
गट नं . अंदाजीत क्षेत्र 
(२) 

हे . आर 

पोपटखेड ल . पा . योजना टप्पा २ अंतर्गत 
मौजे रुधाडी ( खटकाळी), येथील प्रकल्पाच्या 
मुख्य कालव्याकरिता भू. सं .प्र.क्र . मौजे रुधाडी , 
( खटकाळी)-एलएक्यू-४७- १९- १२- १३ . 


( ३ ) 


० 


० 


० 


४ ०१ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव- पोपटखेड ल. पा . योजना टप्पा २ अंतर्गत मौजे रुधाडी ( खटकाळी ) येथील प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता . 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन - पोपटखेड ल. पा . योजना टप्पा २ अंतर्गत मौजे रुधाडी ( खटकाळी ) येथील प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 
अनुसूची १ मधील ४ प्रमाणे. 

समाजाला मिळणारे लाभ-सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे . त्यामुळे लाभक्षेत्रातील आर्थिक स्थितीत सुधारण्याबाबत रोजगारातही वाढ 
होणे अपेक्षित आहे . ( आर्थिक , रोजगार , पायाभुत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर संबंधात ) 

अनुसूची-तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे-विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन 
प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारण पासून सुट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा 
सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३०- मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६, शके १९३७ 


अनुसूची - पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती — निरंक 


दिनांक २० एप्रिल २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . ५२३ . 


Oण्य 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक उविअ- भूसं- एल . क्यु ४७- ४७०- २०१४- १५. 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम -३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकिर्ण ११- २०१४ 
प्र .क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे 
अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ( ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे ) 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये रेल्वे प्रकल्पांना उक्त अधिनियमांच्या 
प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता उरलेली नाही ; 


प्रक 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशसकाचा तपशील , 
सोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी, आता असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला 
आहे) यांच्या नियम १० चे उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करीत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोट यास पदनिर्देशीत केले आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३० -मे ६ , २०१५/ वैशाख १०- १६ , शके १९३७ 


२९ 


अनुसूची - एक 
भूसंपादित जमिनीचे वर्णन 


अकोला - खंडवा गेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉडगेज प्रकल्पासाठी गांव रकाना ६ मधील गावे , ता . आकोट , जि . अकोला 


अ .क्र . 


प्रकरणाचा तपशील 


( १) 


सर्व्हे नं ./ संयुक्त मोजणी नुसार सर्व्हे नं ./ संयुक्त मोजणी नुसार 
गट नं . अंदाजित क्षेत्र गट नं . अंदाजित क्षेत्र 
(२) ( ३) 
हे . आर 

हे . आर 


( ४) 


११० 
१०९ 
३५७ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू- ४७-०१ 
२०१२- १३ , केळीवेळी , ता . अकोट , जि . अकोला . 


० ०७६५ 
० ०८३० 
० १४४० 
० २३५० 


० ०५९८ 
० ०७३१ 
० ०३३१ 
० ०६७२ 


३३८ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - ४७- ०२ 
२०१२ - १३ , किनखेड, ता . अकोट , जि . अकोला . 


२७३ 


३१४ 
३१४ 
३०२ 
३०३ 
३२६ 


२६९ 


० ०४१६ 
० १५४२ 
० ०४५७ 
० ०३२५ 
० ०१६५ 
० १५९४ 


० ०९३५ 
० १२९८ 
० ०२६३ 
००२६४ 
० ०१४२ 


२६९ 


२६९ 


० ०३९२ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू- ४७- ०४ 
२०१२- १३, करतवाडी रेल्वे, ता . अकोट , जि . अकोला. 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू- ४७-०५ 
२०१२- १३ , धामना बु ., ता . अकोट , जि . अकोला. 


c 


१५६ 


० १५५९ 
० ०३९४ 
० ०४५४ 
० ०७९२ 
० २१०२ 
० १४४६ 
० ०९२६ 
० ०३२७ 
० १२०७ 


१५६ 


१५६ 
१६६ 
१६६ 
१६६ 
१८९ 


० २३७८ 
० ०८६५ 
० ०३७६ 
० २८९५ 
० ०६०९ 
००५७५ 
० ०५७३ 
० १३९३ 
० ०८४७ 
० ०४९५ 
० २२५१ 
० १३६७ 


०८०२ 


१८८ 


१८७ 


० ०५८५ 
० ०५८५ 


१९२ 
१९२ 


१५० / १ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू- ४७- ०६ 
२०१२- १३ , दनोरी , ता . अकोट , जि . अकोला . 


१४९ 


१७ 


० ३२९० 
० ३१४३ 
० ४५४२ 
० २७६५ 
० २८१२ 
० १०४८ 
० ६९६१ 
० ५९७६ 


११२ 
११० 
१०८ 


० ०३४२ 
० ०९४५ 
० ०८७९ 
० ३०८४ 
० ३०६४ 
० २०१० 
० ५१२९ 


१२२ 


१०७ 


१२१ 


० ४३४१ 
० १८१९ 
० १००८ 


० ००६३ 
० ०८९९ 
० ०५३८ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू- ४७- ०७ 
२०१२ - १३ , तरोडा, ता . अकोट , जि . अकोला . 


अ -एक-८ ( १५२० ) 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, एप्रिल ३०-मे ६, २०१५ / वैशाख १०-१६, शके १९३७ 


अनुसूची एक - चालू 

( ३) 


(१ ) 


(२) 


( ३) 


हे . आर 


हे . आर 


५७ 


० ०५१२ 
० ०६९९ 
० १६८९ 


११२ 


० ११२० 
० १६४७ 
० ०८०१ 


१०५ 


२६१ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू -४७-०८ 
२०१२- १३, मरोडा , ता . अकोट , जि . अकोला . 


२६२ 


२६३ 


० ०४७८ 
० ०८५० 
० ०४८९ 
० १८५८ 
० १२४७ 
० ०५४८ 
० ०९९८ 


२३७ 
२३८ 
१५१ 
१४९ 
१४८ 
१४७ 


० ०८०० 
० १३९३ 
० ११३७ 
० ०७९१ 
० ०४४६ 
० ०१२७ 


२३४ 
२२९ 
२३२ 
२३१ 


११४ 
११५ 


० ०८७९ 
० ३६५० 


० २१०१ 
० १९४१ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू-४७- ०९ 
२०१२ - १३ , देवरी , ता . अकोट , जि . अकोला . 


२६५ 
२३९ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - ४७ - १० 
२०१२- १३ , बळेगाव , ता . अकोट , जि . अकोला. 


२४० 


२४० 


० ११०५ 
० ३९८९ 
० ०६६६ 
० १२१३ 
० २१५५ 
० ११३८ 
० १२९३ 


० ०७५९ 
० १६३९ 
० १३४५ 
० १७६० 
० ०६९० 
० ०६९० 
० ०७७० 


१०३ 


१०४ 


१० 


२१३ 


-U 


० ०७१७ 
० १२१८ 
० १४९९ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू- ४७ -११ 
२०१२- १३ , वारुळा ता . अकोट , जि . अकोला . 


२१२ 
२११ 


२२१ 


० ०७३२ 
० ०३१३ 
० १०८० 
० ०७२७ 
० ०७९३ 
० ०६२८ 
० १६६७ 
० ०७१३ 
० ०५२९ 


२२२ 


० १२७९ 
० १०७२ 
० ११८३ 
० ०६५६ 
० २४६६ 


२२३ 
२२४ 


५५ 


० ०८५३ 
० ०६७२ 


० ३२४० 
० १४९८ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - ४७ - १२ 
२०१२- १३ , तांदूळवाडी , ता . अकोट , जि . अकोला . 


० ०१६३ 
० २४२९ 
० ०४३३ 


० ०३०५ 
० ०५२७ 
० ०५२७ 


१२ 


० ०५३० 
० ०५१६ 
० ०९२६ 


० ०६१२ 
० ०३९८ 
० ०५३५ 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू - ४७ - १३ 
२०१२- १३ , केसोरी , ता . अकोट , जि . अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० -मे ६, २०१५/ वैशाख १०-१६ , शके १९३७ 


३१ 


( १) 


(२) 


(३) 


अनुसूची एक - चालू 
(२) (३) 

हे . आर 


हे . आर 


४१ 


० १४७८ 


० ४५८ 
० १७३५ 


४० 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू- ४७- १४ 
२०१२-१३, केमलापूर ता . अकोट , जि . अकोला . 


४७० 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक एलएक्यू- ४७ - १५ 
२०१२-१३, अकोट , ता . अकोट , जि . अकोला . 


४७५/ २ 
४७५ / ५ 


४७४ 


४७३ 


४८०/ २ 
५८२/ ३ 
५८५/ ३ 
५८५/ २ 

६१९ 
६२१ 


० १३२४ 
० ०७२८ 
० १०२५ 
० १८४७ 
० ०६६५ 
० २००५ 
० ३५५८ 
० १०९९ 
० ०५३४ 
० ०६३८ 
० ०२८१ 


६२२/ ३ 
६२२/ १ 

६२३ 
६४४ 

६४३ 
६४२ / ३ 

६८५ 
६५५ 
६४२ / १ 

६२८ 
६२४ 


० ०४५३ 
० ०३५० 
० ०३२० 
० ०४७७ 
० ००८५ 
० ००५८ 
० १७०६ 
० १३४९ 
० ०४६६ 
० ०५६१ 
० ०२२९ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव अकोला- खंडवा ब्रॉड गेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉड गेज प्रकल्प . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन -- अकोला- खंडवा ब्रॉड गेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉड गेज अंतर्गत वरील परिशिष्टातील रकाना ( ४ ) मध्ये तपशील 
नमूद केला आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ - अकोला - खंडवा ब्रॉड गेज परिवर्तन प्रस्तावित ब्रॉड गेज प्रकल्पामुळे दळणवळण सुधारण्याबरोबरच रोजगारात ही 
वाढ होणे अपेक्षित आहे . ( आर्थिक , रोजगार , पायाभुत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 

अनुसूची - तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे-विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती- निरंक 

अनुसूची - चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये रेल्वे प्रकल्पांना 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सुट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित 
करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची-पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती – निरंक 


आकोट : 
दिनांक २७ एप्रिल २०१५ . 


( अवाच्य) , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , आकोट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल ३० -मे ६ , २०१५/ वैशाख १० -१६, शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ५२४ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

आदेश 
क्र . कक्ष- ४- अका -( महसूल) - कावि - १५९ - २०१५. 

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक २२ ऑगस्ट , २०१४ नुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता , १९६६ यात सुधारणा 
करण्यासाठी अध्यादेशान्वये कलम ४२ अ हे नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेले आहे व सदरच्या राजपत्राचे निवेदनात सदरचे राजपत्र हे 
विकास योजनेकरीता लागू करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे . 


त्याअर्थी, शहरी नियोजन प्राधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी, नगर परिषद हे आहेत व ग्रामीण क्षेत्रातील गांवठाण व्यतिरीक्त भागाकरिता 
जिल्हाधिकारी हे विकास प्राधिकारी आहेत करीता , ग्रामीण क्षेत्रातील गांवठाण व्यतिरीक्त भागातील विकास कामाकरीता परवानगी देण्याचे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १८ मधील बांधकाम परवानगी देणे , जोते तपासणी करणे , भोगवटा प्रमाणपत्र 
निर्गमित करणे, पूर्णत्वाचा दाखला निर्गमित करणे हे जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार वाशिम जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील वर्ग - १ चे गावांकरीता 
उपविभागीय अधिकारी , वाशिम , मंगरुळपीर , कारंजा यांना व वर्ग- २ चे गावांकरिता तहसिलदार वाशिम , मालेगांव , रिसोड , मंगरुळपीर , 
कारंजा, मानोरा यांना मी , जिल्हाधिकारी वाशिम प्रदान करीत आहे . 


बांधकाम परवानगीसाठी प्रकरण दाखल झाल्यानंतर उपरोक्त अधिका- यांनी ६० दिवसांचे आत परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही करावी . 


वाशिम : 
दिनांक ९ एप्रिल २०१५. 


रामचंद्र कुलकर्णी, 
जिल्हाधिकारी , 

वाशिम. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI -400 004 . 


